राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सन२०१७-२०१८ 
राज्य निवड समितीची नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक:-पीटीसी-२०१८ / प्र.क्र.9/टीएनटी-४. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ जुले, २०१८ 


संदर्भ : समक्रमांकाचा दि.११ जुले,२०१८ चा शासन निर्णय. 


शासन शुध्दीपत्र:- 


“ संदर्भाकित दि.११ जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 
२०१७-१८ साठी राज्य निवड समिती नियुक्‍त करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर समितीमधील अ.क्र. ३ मधील शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची सदस्य सचिव 
ऐवजी सदस्य म्हणून तर अ.क्र. ४ मधील शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांची सदस्य ऐवजी सदस्य सचिव म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे.” 


२. सदर शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२५१५०२०९४६२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by J. 5. Raskar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


Education And Sports Department, 
a S a [| postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e e 2.5.4.20=04640d2030eaa3854379434ab85482042a072 
€8a601095b5f7aa8d67b9b02db2, cn=J. 9. Raskar 
Date: 2018.07.25 15:06:13 +05'30' 


(ज.शि.रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१.आयुकक्‍्त(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२.शिक्षण संचालक (प्राथमिक) ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

३.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ) ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. ( MSCERT ) 
५. प्रा. नित्यानंद प्रधान ( केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी ) 

६.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः पीटीसी-२०१८ / प्र.क्र.७/टीएनटी-४. 


७.सर्व जिल्हयांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक),सर्व शिक्षण निरिक्षक, 
बृहन्मुंबई. 

८.मा. मुख्यमंत्राचे यांचे खाजगी सचिव,मुख्यमंत्र्याचे कार्यालय,मुंबई. 

९.मा.मंत्री,शाळेय शिक्षण यांचे विशेष कार्यअधिकारी. 

१०.मा.अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 

११.मा.प्रधान सचिव,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय, 

१२.सचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३.निवड नस्ती, टीएनटी-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


